पशुधन विकास अधिकारी, गट-अ या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या - २०१९ 
कोकण-२ विभाग. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्सव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्र. पसंप्र २०१९/प्र.क्र.०७/पदुम-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२, 
दिनांक:- ३१ मे, २०१९. 


शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनिमयन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(१) ४(२) व ४(३) नुसार पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन 
विकास अधिकारी,गट-अ या संवर्गातील कोकण २ विभागात कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येत 
असून खाळीळल विवरणपत्रात दर्शविल्या नुसार त्यांच्या नावांसमोर स्तभ क्र.३ मध्ये नमुद ठिकाणी त्यांची 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 

= ब, | २ ३ 

१. डॉ. पोपट ल. सावंत Ways देवनार, पविअ,उपायुक्त,गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, 
मुंबई-४३. गोरेगाव, मुंबई डॉ.मुकुंद विक्रम शिंदे यांच्या बदलीने 

रिक्‍त होणा-या पदावर 

2. डॉ. अनिता रणसिंग पाटील शासन अधिसूचना दि.२८/४/२०१५ मधील कलम-१२ 
पश्ुधन विकास अधिकारी गट-अ फिरता (क)मधील तरतूदीनुसार पविअ, पवैद,श्रे-१, खेड, 
पशुवैद्यकिय दवाखाना, शहापुर, जि.ठाणे ता.इगतपूरी, जि.नाशिक डॉ.अनिता दाते यांच्या 

बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर. 

३. शितल विनायक कारगिरवार पविअ,जिकरेकेद्र,भिवंडी, जि.ठाणे. या रिक्‍त पदावर 
पविअ , गट-अ,पवैद-निबवली ता.कल्याण, 
जि.ठाणे. 

४. डा.सुहासिनी सुबोध झंझाड पविअ पवैद श्रेणी १ तळवली जि. ठाणे या रिक्‍त पदावर 
पविअ (गट-अ) उपआयुक्त waa 
गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा गोरेगांव मुंबई-६५. 

ष्‌. डा.विलास स. फाटक ways देवनार, पविअ तालपसचि, पनवेल, जि. रायगड या (डॉ. 
मुंबई-४३ सुभाष दळवी) यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 

4 शर्वरी मनिष पालकर, पविअ एकात्मिक पाहणी । पविअ पवैद श्रेणी १ निबवली ता.कल्याण, जि.ठाणे.या 
योजना मुंबई (डॉ. शितल विनायक कारगिरवार यांच्या बदलीने 
रिक्‍त होणा-या पदावर) 

६. डॉ.मुकुंद विक्रम शिदे aay विकास अधिकारी | पविअ, पक्नुवधगृह देवनार, मुंबई-४३ (डॉ. पोपट ल. 
गट-अ उपआयुक्त पशुसंवर्धन गुणनियंत्रण सावंत) यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
प्रयोगशाळा गोरेगांव, मुंबई-६५. 

0. SLANE म.खडतरे पश्ञुवधगृह देवनार, पविअ,पवैद, श्रे-१, चाणे,ता.भिवंडी, जि.ठाणे या रिक्‍त 
मुंबई-४३ पदावर. 


शासन Beat क्रमांकः पसंप्र २०१९/प्र.क्र.०७/पदुम-१ 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नाव सध्याच्या पदस्थापनेचे बदलीनंतर पदस्थापनेचे ठिकाण 
ठिकाण 
pa | 2 3 
९. डा. प्राजक्ता विलास वैद्य WATS, देवनार डॉ.आनंद बा.मारकवार यांच्या 
पविअ ,गट-अ जिल्हा परिषद,ठाणे बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर. 

१०. डॉ. अमोल दत्तु सरोदे, पशुधन विकास पविअ, ताळपसचि.बदलापूर, जि.ठाणे डॉ.प्रितम 
अधिकारी,गट-अ, पवैद-रायता ता.कल्याण, सुभाष भोईर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर. 
जि.ठाणे. 

११. SLAM बा.मारकवार wast, पशुवधगृह पविअ , पवैद १ रायता ता.कल्याण, जि.ठाणे. या (डॉ 
देवनार, मुंबई-४३ अमोल दत्तु सरोदे )याच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 

पदावर 

१२. डा.प्रितम सुभाष भोईर पविअ तालपसचि. WITS, कल्याण, ता. कल्याण, जि.ठाणे 
बदलापूर, जि.ठाणे (डॉ. समिर सदानंद तोडणकर यांच्या बदलीने रिक्‍त 

होणा-या पदावर८. 

१३. डॉ.समिर सदानंद तोडणकर, पविअ, पविअ, पक्कुवधगृह देवनार मुंबई या रिक्‍त पदावर 
पशुवधगृह, कल्याण, जि.ठाणे. 

१४. डॉ.विद्या सुर्यकांत कदम पश्ुवधगृह पविअ एकात्मिक पाहणी योजना मुंबई या डा. शर्वरी 
देवनार,मुंबई-४३ मनिष पालकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 


२. उपरोक्‍त तक्त्यातील अ.क्र.१ ते १४ येथे नमूद बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याचे कार्यालय 
प्रमुख यांनी बदलीच्या पदावर हजर होण्यासाठी तात्काळ कार्यमुक्त करावे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी 
बदलीच्या पदावर हजर झाल्यानंतर तात्काळ कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्रासह त्यांचा रुजू अहवाल 
शासनाच्या ईमेल vinod.mendhe@nic.in या संकेतस्थळावर न चुकता विनाविलंब सादर करावा. 


३. बदली आदेशा प्राप्त होताच बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना कार्यालय प्रमुखांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे 
व सदरील अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या बदलीच्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे. त्यांचे माहे जून, २०१९ चे वेतन व 
भत्ते बदलीने पदस्थापना दर्शविलेल्या पदावर रुजू झाल्यानंतरच काढण्यात येतील याची संबंधितांनी दक्षता 
घ्यावी. 


४. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा सांकेतांक २०१९०५३१११४७३४२७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
VIJAY KA R B H A R | pas ? क्षक डवा वळणा 849feec29 rie \dbee9e6, 


07340581733b70, “AGRICULTURE AND ADF, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, -VUAY KARBHARI CHAUDHARI 


(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१ मा. मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन AAI ,मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः पसंप्र २०१९/प्र.क्र.०७/पदुम-१ 


२. मा. राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र शासन ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 
३. मा. सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहायक ,मंत्रालय ,मुंबई-३२. 

४. आयुक्त WMA, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे . 

५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषद . 

६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ ,अकोला . 

७. सहआयुक्त Wass (मुख्यालय) औंध, पुणे 

८. प्रादेशिक पश्नुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई/नाशिक/नागपूर/पुणे/लातूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
९. सहआयुक्त पशुसंवर्धन, रोग अन्वेषण विभाग ,पुणे . 

१०.सहआयुक्‍त पशुसंवर्धन, पश्युवैद्यकीय जेव पदार्थ निर्मिती संस्था ,पुणे . 
११.जिल्हा WAIT उपआयुक्त, सर्व जिल्हे . 

१२.जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिषद ,सर्व जिल्हे . 
१३.महालेखापाल-१/२, महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

१५.अधिदान व ळेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 

१६.सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा -आयक्‍्त पश्नुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य ,पुणे) 
१७.कार्यासन पदुम-१ (निवड नस्ती). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


